जिल्हा नियोजन समिती, अकोला या समितीवर 
नामनिर्देशित तसेच “विशेष निमंत्रित” सदस्यांची 
नियुक्ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२०/प्र.क्र.१०/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२१ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
2) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, अकोला यांचे पत्र 
क्र.-जिनिस/का.२/का.समिती/६२/२०२१, दि.१४/०१/२०२१. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम 3 चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क)नुसार व पोटकलम (३) मधील (चार) (फ) 
येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद 
सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या दोन सदस्यांची, तसेच जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व 
सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या ९ व्यक्तिची “fasts निमंत्रित” 
म्हणून अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, अकोला यांनी उपरोक्त आदेशा 
सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
३. अकोला जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या 
करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत 
या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 
छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९१६१५१६२८६११६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sanjeev Harishchandra Dhuri 
Date: 2021.09.16 15:17:57 +05'30' 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मुंबई. 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 
३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२०/प्र.क्र.१०/का-१४८१-अ 


४.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, अकोला यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा.कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई. 

६.मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७.मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

८.विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती, 

९.जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, अकोला. 

१०.उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती 
११.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला. 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१३.कोषागार अधिकारी, अकोला. 

१४.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२०/प्र.क्र.१०/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी -२०२०/प्र.क्र.१०/का-१४८१-अ, दि. १६ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


विधानमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाचे सदस्य:- 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 


अ.क्र सदस्यांचे नाव पत्ता 
१.| श्री.नितीन देशमुख, विधानमंडळ सदस्य  । बाळापूर, जि.अकोला 
2 | शी.अमोल मिटकरी, विधानपरिषद सदस्य | मु.पो.कटूसा, ता. अकोट, जि.अकोला 
विशेष निमंत्रित सदस्य 

१. | डा.श्री. पुरुषोत्तम सहदेवराव दातकर रा.हिंगणी बुद्रुक, ता.जि.अकोला 

2 | शी.गोविदप्रसाद शिवप्रसाद चौधरी गौरक्षण रोड, अकोला 

३. शरी.संग्राम गुलाबराव गावंडे कौलखेड, अकोला 

y | श्री.विजय पुंडलिकराव देशमुख रा.मोगरा,जवाहर नगर, अकोला 

4. श्री.राजेंद्र भिमराव खारोडे मु.पो.ता.तेल्हारा, जि.अकोला 

६.। श्री.मनोज अनंतराव पाटील लक्ष्मी नगर, डाबकी रोड, अकोला 

७.। श्री.गोपाल रामरावजी दातकर रा.हिंगणी बु.,पो.दहीहांडा,ता.जि.अकोला 
न श्री.राजेश HATH मिश्रा हरीहर पेठ,जुने हहर, अकोला 

९. | शी.उमेश प्रल्हादराव जाधव रा.आंदुरा,ता.बाळापूर, जि.अकोला 


Digitally signed by Sanjeev Harishchandra Dhuri 
Date: 2021.09.16 15:18:20 +05'30' 


(सं. ह. धुरी) 
BF सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


